जळगांव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 


जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.८०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० मार्च, २०२३. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/जळगांव/३८/२०२०, दि.०३/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 


जिल्हा मार्ग म्हणून cola करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 


परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते Sola करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्‍यातील 


खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण क्रमांक 
लांबी 
(कि.मी. 
हि . | चोपडा रा.मा.४ पासून धनवाडी | इतर जिल्हा | (०/००ते 99/00) ११.०० | प्रमुख 
कठोरा रस्ता. मार्ग५ ११.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-१३५ 
२. । प्रजिमा ७ पासून वर्डी ते मंगरूळ ग्रामीण मार्ग ३ | (०/००ते 2/400) १६.४०० । प्रमुख 
फाटा अडावद ते वटार रा.मा.४ ला २.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मिळणारा रस्ता. इतर जिल्हा | (0/008 3/00) मार्ग-१३६ 
मार्ग ७ ३.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.८०/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग । (०/००ते ६/७००) 
३१ ६.७०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग । (०/००ते ४/२००) 
G9 8.200 कि.मी. 

३. । प्रजिमा ३ पासून कुसुंबा ।इतर जिल्हा | (0/00g 39/00) ३१.०० । प्रमुख 
मोहिदाफाटा अंजतीसिम वडोदा मार्ग ४ ३१.०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
विटनेर वाळकी अनवर्दे घाडवेल मार्ग-१३७ 
प्रजिमा ५ ला मिळणारा रस्ता. 

४. ।रा.मा. -१ पासून हातेड खुद | इतर जिल्हा | (०/००ते 92/400) १२.५०० । प्रमुख 
घोडगांव वाळकी रस्ता . मार्ग ३ १२.५०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 

मार्ग-१३८ 

५. ।रा.मा.-१ पासून गणपूर मराठा ते ग्रामीण मार्ग १ | (०/००ते ५/००) १०.०० । प्रमुख 
लासुन प्रजिमा -३ ला मिळणारा ५.०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग । (०/००ते ५/००) मार्ग-१३९ 

१७ ५.०० कि.मी. 
एकूण 0.200 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील जळगांव जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८०.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(३७५७.८५० + ८०.९००) म्हणजेच ३८३८.७५० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 


एकूण लांबीत ५७.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०९४.५५-५७.५००) म्हणजेच १०३७.०५० 


कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३.४०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(६१५५.३५०-२३.४००) म्हणजेच ६१३१.९५० कि.मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या ४/////.॥६॥व/859॥॥9.90४९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२३१६५१५१०३१८ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 


KACHARE 


°GANPAT SANDIPAN - 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.८०/नियोजन-२ 


बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

७) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

८) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


